स्थायी अग्रीम रकमेत वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४ /ई. क्र. ७9९७५७ / रोखशाखा 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ जून, २०२४ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः मआख २०११/प्र.क्र.१९/२०११/विनियम, दि.१६ मार्च, २०१२, 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः मआख २०११/प्र.क्र.१९/२०११/विनियम, दि.०८ मे, २०१४, 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: विअप्र-२०१ ३ /प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, भाग-२, 
दि.१७ एप्रिल, २०१५. 


शासन निर्णय- 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी स्थायी अग्रीम म्हणून रु.२५००/-(रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) ची 
रक्कम मंजूर आहे. सदर स्थायी AMAA रकमेत सुधारणा करुन ती रु. ५०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) 
इतकी करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम-१९६५ मधील नियम क्र.५६ मधील तरतूदीनुसार 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिल, २०१५ तसेच, 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.मआख२०११/प्र.क्र.१९/२०२२/विनियम, दि.१६ मार्च, २०१२ व क्र.मआख 
२०११/ प्र.क्र.१९/२०११/विनियम, दि.०८मे, २०१४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६०५१६४०४४२१०८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार देशानुस रर व नावाने. 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


PRATAP 0001 ene 
PANDURANG LUBAL a 
(प्र. पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, 
२.निवासी लेखाधिकारी, मुंबई, 
३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
४.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


५.उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, नोंदणीशायखा 
६.निवडनस्ती, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (रोखशाख). 


